अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील “सहसंचालक, 
गट-अ” संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०२० ची तात्पुरती 
अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: ज्येष्ठसू-११२२/प्र.क्र.३३/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : - ३१ मे, २०२२. 


शासन परिपत्रक 
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील “सहसंचालक, गट-अ” संवर्गात दिनांक ०१/०१/२०१९ ते दिनांक 
३१/१२/२०१९ या कालावधीत नियमित पदोन्नती, सरळसेवा वा अन्य विहित मार्गाने नियुक्‍त झालेल्या अधिकाऱ्यांची 
तात्पुरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची या शासन परिपत्रकासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-अ” नुसार प्रसिध्द करण्यात 
येत आहे. सदर ज्येष्ठतासूची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची मान्यता मिळण्याच्या अधिन राहून प्रसिध्द करण्यात येत 


आहे. 


रः मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दिनांक ४/८/२०१७ रोजी दिलेल्या 
निर्णया विरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ दाखल केली 
आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने त्यांच्या पत्र क्रमांक: बीसीसी-२०१७/ प्र.क्र.३१२/१/ १६-ब, दिनांक २९/१२/२०१७ 
च्या पत्रान्वये विधी व न्याय विभागाच्या सहमतीने पदोन्नतीच्या कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक 
२८३०६/२०१७ निर्णयाच्या अधीन राहून भरण्यात यावीत अशा सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत. सदरहू सुचना 
विचारात घेऊन “सहसंचालक, गट-अ” संवर्गातील पदोन्नती कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदांवर निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात “सहसंचालक, गट-अ” पदावर पदोन्नती देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे मा. सर्वोच्च 


न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानंतर “सहसंचालक, गट-अ” यांच्या सदरहू ज्येष्ठतासूचीत सुधारणा होऊ शकते. 


३. अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील “सहसंचालक, गट-अ” संवर्गाची दिनांक०१/०१/२०२० रोजीच्या 
तात्पुरत्या अतिरिक्‍त ज्येष्ठतासूची संदर्भातील काही वास्तविक चुका, त्रुटी अथवा आक्षेप असल्यास त्याबाबत संबंधित 
अधिकाऱ्यांनी निवेदन या परिपत्रकाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या कालावधीत संचालक, अर्थ व सांख्यिकी 
संचालनालय, मुंबई यांना सादर करावे. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांनी प्राप्त झालेल्या 
निवेदनातील वस्तुस्थिती संबंधिताच्या उपलब्ध अभिलेखावरुन तपासून सविस्तर अभिप्रायांसह निवेदन wearers 


शासनास पाठवावीत. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठसू-११२२/प्र.क्र.३३/का.१४२७ 
४. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी हे परिपत्रक व 
सोबतची तात्पुरती सेवाज्येष्ठतासूचीची प्रत संकेतस्थळावरुन प्राप्त करुन घेऊन “सहसंचालक, गट-अ” संवर्गातील 
संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावी व तसे कळविल्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी घेतलेली प्रत 
अभिलेखावर ठेवावी. 


च्‌. महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥/9७॥((9.9०५.॥ या संकेतस्थळावर सदर झासन परिपत्रक उपलब्ध 


असून त्याचा संकेतांक २०२२०५३११६४४१३७२१६ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAKASH BABANRAO GHADGE 


PRAKASH 
BABANRAO GHADGE 


BEF, 


Date: 


(प्र. ब. घाडगे) 
सोबत:- परिशिष्ट- “अ अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 


१) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 
यांना विनंती करण्यात येते की, सदरहु ज्येष्ठतासूचीचे परिपत्रक व यादी संचालनालयाच्या 
संकेतस्थळावरही प्रसिद्ध करण्यात यावी. 
२) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


‘A1A645387767189322F0 
BABANRAO GHADGE 


परिशिष्ट- अ 


अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या सह संचालक, गट-अ संवर्गातील अधिका-यांची दिनांक 1.1.2019 ते 31.12.2019 रोजीची 
(Provisional Additional) तात्पुरती अतिरिक्त ज्येष्ठतासूची 


swat संवर्गातील pally 
अ.क्र. अधिका-याचे नांव | प्रवर्ग | जन्म दिनांक भुक्या pall दिनांक/ज्येष्ठते गतीचा शेरा 
क्रमांक - चा मानीव 
दिनांक 
(1)_|_(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
162 ।श्री.वि.शा.राणे अज । 07-05-1962 | 07-11-2019 01-02-2018 | 31-05-2020 | सेवानिवृत्त 


2 श्रीमती रु.ज.पाटील शि 16-07-1967 | 08-11-2019 pa 17-02-2018 | 31-07-2025 , 
श्री.सु.ना.गवळी इमाव | 10-05-1969 | 05-06-2019 ना | 05-06-2019 | 31-05-2027 


*ना - नामनिर्देशन 
a | - पदोन्नती 


